TAH. १७३ रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊथ/२२९/२००६-०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
| असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


सोमवार, ऑगस्ट १४, ook / श्रावण २३, शके १९२८ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


rT चार-ब 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 
गृह विभाग 
, मंत्रालय, मुंबई yoo ०३२, दिनांक १४ ऑगस्ट २००६ 
ी अधिसूचना 
मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९. 
क्रमांक बीडब्ल्यूआर. ११०६/सीआर-६/इएक्ससी-३.--ज्याअर्थी, मुंबई विदेशी मद्य नियमावली, 
१९५३ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम ताबडतोब अंमलात आणण्यात यावेत आणि 
म्हणून मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई २५) (यात यापुढे ज्याचा. '' उक्त 
अधिनियम " असा निर्देश केलेला आहे) याच्या कलम १४३ च्या पोट-कलम (३) च्या परंतुकाद्वारे 
RAE केल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीशिवाय हे नियम करण्यात यावेत असे महाराष्ट्र शासनास वाटते. 
त्याअर्थी, आता, मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई २५) याच्या कलम १४३ च्या 


पोट-कलम (२) च्या खंड (बी), (एफ), (जी), (एच-१), (के), (एक-तीन) आणि (यू) याद्वारे प्रदान 


भाग MRI 240 (१२८५) धी 
| किंभत : रुपये ३.०० | 


* १२८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट १४, २००६ । श्रावण २३, शके १९२८ [भागय RA 


करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ मध्ये सुधारणा करीत आहे :- 
१. या नियमांना मुंबई विदेशी मद्य नियमावली (चौथी सुधारणा) नियम, २००६ असे संबोधण्यात 
यावे. धे 
२. मुंबई विदेशी. मद्य नियमावली, १९५३ (यात यापुढे ज्यांचा “ मुख्य नियम*' असा निर्देश 
करण्यात आला आहे) याच्या. नियम ४२-अ मध्ये “ बीअर on मजकुरानंतर “ किंवा वाईन किंवा 
दोन्ही “ हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल. 
३: उक्त प्रधान नियमांच्या नियम ५२ मधील उप-नियम (१) मधील दुसऱ्या परंतुकामध्ये,- 
(अ) “ बीअर '' या मजकुरानंतर “ किंवा वाईन किंवा दोन्ही a मजकूर समाविष्ट 
करण्यात येईल. F 
(ब) " २१ वर्षांकरित्ता “ या अक्षराऐवजी व अंकाऐवजी “ २१ वर्षे किंवा परवानाधारकाकरिता 
* अशी अक्षरे व अंक समाविष्ठ करण्यात येईल. 
* ४. उक्त प्रधान नियमास जोडलेल्या अनुसूचीतील नमुना एफएल-अ-१० मध्ये,-- - 
(१) मुख्य शिर्षकामध्ये “बीअर या मजकुराऐवजी “बीअर किंवा वाईन किंवा दोन्ही " 
असे वाचावे, j 
(2) नोंद ५ med” बीअर ” या मजकुराऐवजी ” बीअर किंवा वाईन किंवा दोन्ही “ असे 
वाचावे. न । की. 
५. उक्त प्रधान. नियमास जोडलेल्या नमुना एफएल-बीअर/दोन मध्ये “ बीअर “ हा मजकूर 
जेथे जेथे आला असेल तेथे तेथे . Gare किंवा वाईन किंवा दोन्ही * असे वाचावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाशरकर-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट १४, २००६/ श्रावण २३, शके १९२८ १२८७ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 14th August 2006 
NOTIFICATION 
Bomaay Proutairrion Act, 1949, 

No. BWR. 1106/CR-6/EXC-3.— Whereas the Government of Maharashtra 
considers that the following rules further to amend the Bombay Foreign 
Liquor Rules, 1953, should be brought into force at once, and therefore, 
the rules should be made without previous publication as provided by the 


proviso to sub-section (3) of section 143 of the Bombay Prohibition Act, 
1949 (Bom. XXV of 1949) (hereinafter referred to as “ the said Act ”). 


' Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (5), (/), 
(g), (h-1), (2), (2-iii) and (८) of sub-section (2) of section 143 of the said Act 
and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of 
Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the 
Bombay Foreign Liquon Rules, 1953, as follows, namely :— 


1, These rules may be called the Bombay Foreign Liquor (Fourth 
Amendment) Rules, 2006 


2. In rule 42A of the Bombay Foreign Liquor Rules, 1953 (hereinafter 
referred to as “ the principal Rules ”) after the word “beer” the words “ or 
wine or both” shall be inserted 


3. In rule 52 of the principal Rules, in sub-rule (1) in the second 
proviso— 


(a) after the word “beer” the words “or wine or both” shall be 
inserted; 


७) for the figures and words “ 21 years for ” the figures and words 
“21 years or permit holder for” shall be substituted. 


4. In Form FL-A-10 appended to the principal Rules, 


(i) in the heading, for the word “beer” the words “ beer or wine or 
both ” shall be substituted; 


(ii) in entry 5, for the word “ beer ” the words “ beer or wine or both ” 
shall be substituted. 


१२८८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट १४, २००६/ श्रावण २३, शके १९२८ [भाग चार-ब 


5. In Form FL-BR/II appended to the principal rules, the word “ beer” 
wherever it occurs, the words “ beer or wine or both ” shall be substituted. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 
, Gd. RASAL, 
Deputy Secretary. to Government. 


१ 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, yas 


